महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक 
२९ व ३० एप्रिल, २०१२ रोजी मोहिमेची 
जाहीरात, प्रसार भारतीव्दारे प्रसिध्द 
करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१०१२/९७/प्र.क्र-३९/१२/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०१५. 

वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्र.क्र-४३/२००८/पोळल-१५, दि. १४.८.२००८ 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का व सं.) यांचे पत्र क्र.पोमसं /४०/९०६९/मगांतंमुगा 

/जाहीरात/०४/१३, दि. २१.०७.२०१५. 

प्रस्तावना : 

शासन निर्णय गृह विभाग दि. १४.०८.२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 


मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाडावाणी/ वृत्तपत्र याव्दारे प्रसारित करण्यात येते. सन २०१२-१३ या 


वर्षात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रसार भारतीवरुन दिनांक २९ व ३० एप्रिल 


रोजी मोहिमेची जाहिरात माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची 


देयके विभागास प्राप्त झाली असून या देयकावर रुपये १,००,८५४/- (अक्षरी रुपये एक लाख आठडरो 


चौपन्न फक्त) एवढा खर्च येत असून त्या खर्चास या आदेशाव्दारे शासनाची मंजूरी द्यावयाची आहे. 


शासन निर्णय: 
प्रसार भारती यांनी सन २०१२-१३ या वर्षातील महात्मा गांधी तंटामुक्‍त या मोहीमेची दि. २६ व 


३० एप्रिल, २०१२ रोजी जाहीरात प्रसारीत केली असून त्या जाहीरातीचे रुपये १,००,८५४/- इतक्या 


रकमेचे देयक शासनाकडे सादर केले आहे. त्यांच्या देयकात लावलेले दर माहिती व जनसंपर्क 


संचालनालयाने विहीत केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी गाव मोहीमेची प्रसिध्दी व प्रचार यावर 


करण्यात आला असून खर्च विहीत पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१०१२/९७/प्र.क्र-३९/१२/पोल-१५ 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे रुपये १,००,८५४/- (अक्षरी रुपये एक लाख 


areal चौपन्न फक्त) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे मे प्रसार भारती, मुंबई यांना देयकांच्या रकमेचे 


धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 


५. याखाली होणारा खर्च रुपये १,००,८५४/-(अक्षरी रुपये एक लाख sisal चौपन्न फक्त) मागणी 


क्रमांक बी-१ “प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (००)(१०) तंटामुक्‍त गांव मोहीम (२०५५ ०५३३) २६ 


जाहिरात व प्रसिध्दी” याखाली सन २०१५-२०१६ या वर्षाच्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ.संदर्भ क्र.४४२/१५ व्यय- 


७ दि.१०/०९/२०१५ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०२३११२६२३५२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas 
R a m d a 5 Sahebrao Knhomane 
DN: CN = Ramdas Sahebrao 
Khomane, C = IN, S = 
S a h e b rao Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
U = Desk Officer 


K h omane जण 86 


+05'30' 


(रा. सा. खोमणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (२ बिलांसह) 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती पोल-१५ 


०८ AV A OO 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


